सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३० ] 


मंगळवार , दिनांक ४ जुलै २०१७ : आषाढ १३ , शके १९३९ [किंमत ० .०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


- 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


आदेश : 


जिल्हाधिकारी याजंकडून 


वाचा :- १ . मा . राज्य निवडणुक आयुक्त , राज्य निवडणुक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ / नप - २००९ / प्र.क्र . १३ / 
का .६ दि .०५.०६. २०१० 


२. मा .कक्ष अधिकारी राज्य निवडणुक आयोग यांचे पत्र 
क्र . रानिआ / नप- २००९ /प्र.क्र . १३ / का .६ दि .०५.०६.२०१० 


जा .क्र .२०१७/जिबी/ डेस्क -१/ एमयुएन / सार्व.निवडणुक २०१६ 
दिनांक : २८ /०६/ २०१७ .- बीड व माजलगाव नगर परिषद 
जि . बीड सार्वत्रिक निवडणुक २०१६ मध्ये खर्चाचा हिशोब 
विहीत वेळेत सादर केलेला नसल्याने खालील उमेदवार यांना 
उपरोक्त संदर्भ क्र .३ अन्वये मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड 
व संदर्भ क्र .४ अन्वये मुख्याधिकारी नगरपरिषद माजलगाव 
यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार व महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
१६ पोटकलम ( १ड ) मधील तरतुदीनुसार व मला संदर्भ क्र .२ 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये , या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन तीन वर्षाच्या कालावधी करीता नगरपरिषद 
सदस्य होण्यास अनर्ह ठरविण्यात आले आहे . 


३. मा .मुख्याधिकारी, नगर परिषद बीड यांचे पत्र क्र . / 
बिनप / कावि / नपनि - २०१६ दि .१५ .०६. २०१७ 


कारी , नगर परिषद माजलगांव यांचे पत्र 


क्र . नपमा / १४३ / १७ दि . २० . ०६ . २०१७ 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक ४ जुलै २०१७ : आषाढ १३ , शके १९३९ 


भाग १- अ असाधारण 


बीड नगर परिषद अनर्ह ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 


प्रभाग क्रमांक 


जागा क्रमांक 


| 


| 


अध्यक्ष 


अध्यक्ष 


| 


| 


20|0| 


|oc| 


अ 


|3| 


| 


अ . क्र . 

उमेदवाराचे नाव 
१ 
१ | मुसाखॉन पठाण युनुसखॉन 

तारामती दिनकर आगवान 
छाया सुंदर वाघमारे 
पवार अलका रामेश्वर 

शहागडकर सचिन शंकरराव 
६ | परळकर दत्ता राम 
७ | थिगळे मयुरी मनोज 
८ । 

पठाण जहिराबेगम आय्युबखॉन पठाण 
पठाण नाजेमा खातुन इसाखॉन पठाण 
शेख बेबी फातेमा अखिल 

सय्यद जबीन सय्यद राजु 
१२ । अब्दुल नवाब रशिद 
१३ | मोहम्मद इझहर माझहरोद्दीन अझहासेदिन 


। 


ब 


| 


6| 


अ 


| 


| 


| 


१० 


। 


| 


| 


| 


६ 


ब 


| 


सय्यद इमरान अहमद 


| 


सय्यद जावेद स . चाँद 


|७| 


अ 


१७ 


सय्यद अजमतुल्ला रजाउल्लहा 

बरीदे सुमिता सुरेशराव 
१८ || रूईकर किर्ती सुमंत 
१९ | अशिष अभिमन्यु बहिर 
२० | मिझ मुशिर इब्राहिब 


|७| 


७ 
११ 
११ 


ब 
ब 
ब 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, मंगळवार , दिनांक ४ जुलै २०१७ : आषाढ १३ , शके १९३९ 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


जागा क्रमांक 


| 


__ 


३ 


४ 


| 


१२ 


| 


अ 


| 


डोंगरे गीरधारी गहिनीनाथ 

तशितकुमार भारत गायकवाड 
२३ | धुंबरे काशिबाई अंकुश 
२४ | मोहमद अझरोदिन सलिम 
२५ | साबेराबेगम जाफरखॉन 


उर्मिला किशोर गोरे 


२७ । 


अ 


३० । 


शेख शाहिद बेगम शेख ईब्रानपशा 

पवार अलका रामेश्वर 
२९ । शेख सज्जु अझहर 

इन्तेकाम आलम सलिम शेख 
फरताळे सिध्दार्थ आसाराम 
मतकर गौतम उत्तम 
शेख सीमा रईस 
शेख पाशा पापमियाँ 

खान हसिना जाफर 
३६ । 

समशादबी रऊफ सय्यद 
कदम सुनंदा प्रकाश 

मोमीन रहेमुन्नीसाबेगम मोहमद हुसेन 
३९ | शेख अबेदाबेगम शेख 


माजलगाव नगर परिषद अनर्ह ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


ज 


م 


। 


| 


। 


प्रभाग क्रमांक 

३ 
९ 
१० 
१२ 
७ 
५ 


। 


१ | मिऱ्या असलम बेग मंजुर बेग 
२ | सावंत शर्मिला किशोर 
३ | शेख आरेफ हसा 

४ | खळगे इंदुमती कचरू 
__ ५ काळे राजकुमारी मछिंद्रराव 


जागा क्रमांक 

४ 
अ 
ब 
ब 
अ 
ब 


छ| 


बीड , २८ /०६/ २०१७ . 


( एम . डी .सिंह ) 
जिल्हाधिकारी बीड . 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


